वर्ष ८ , अंक २४ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १-७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१ . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 

पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०२२ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६. 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


सूचना 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ११.०० 


क्रमांक टिपीएस - २४२२-१३१६ - प्र.क्र.९७-२०२२ - नवि - ९ . - 

ज्याअर्थी , नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ चा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ चे उप कलम ( १ ) नुसार नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४ ९६-२६४३ 
प्र.क्र . ३०० ( अ ) -९ ७ - नवि - ९ , दि.०७-०१-२००० अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि . ०१ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास 
विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - प्र.क्र . २००-२००० - नवि - ९ , दि . १० सप्टेंबर २००१ अन्वये मंजूर केली असन ती दि . २१ सप्टेंबर २००१ 
पासून अंमलात आली आहे . 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी नागपूर महानगरपालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अंबाझरी , ता . जि . नागपूर येथील खसरा क्र . १ ( भाग ) , खसरा क्र . २ ( भाग ) ही जागा ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) विद्यमान अंबाझरी गार्डन तसेच आरक्षण क्र . ८ “ अंबाझरी गार्डनचे विस्तारीकरण " ( यापुढे “ उक्त 
भूवापर ” असे संबोधले आहे ) ह्या प्रस्तावाने बाधित आहेत . सदर आरक्षणाखालील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी व विकसनासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास , 
नागपूर हे समुचित प्राधिकरण आहेत ( यापुढे उक्त समूचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे ) ; 
हे 

,, 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेपैकी मौजे अंबाझरी येथील खसरा क्र . १/१/१ , न.भू.क्र . १ मधील देखभाल व व्यवस्थेकरीता नागपूर महानगरपालिकेस 
देण्यात आलेली मोजणीअंती निश्चित झालेली ४२.४२ एकर ( १७१६६२.६ ९ ८ चौ . मी . ) जागा जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचेकडील आदेश क्र.अ.का. 
नझूल - म.प.वि.म. - कावि -४ ९१-२०१७ , दि . २० सप्टेंबर २०१७ अन्वये त्यातील अटी व शर्तीस अधिन राहून , पर्यटन विकास व देखभालीकरीता महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित यांना ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली असून सदर जागेचा प्रत्यक्ष ताबा दि . 
३१ जानेवारी २०१८ रोजी पर्यटन विकास महामंडळास दिलेला आहे 

ना . - एक - अ -१ ( १६७२ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित यांनी दिनांक ०६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी उक्त जागेच्या विकासाकरीता 
Development and Operation Maintenance of Ambazari Garden in Nagpur . Maharashtra on Design Build 
Finance Operate and Transfer ( DBFOT ) basis , मेसर्स Garuda Amusements Park ( Nagpur ) Pvt . Ltd. यांना 
नियुक्त केलेले असून या संबंधीचे Concession Agreement दस्त क्र . ३१३८ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी करण्यात आलेले आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरण यांना उक्त जागेवर Tourism Activities अंतर्गत Urban Haat shall Comprise of 
Shops / Stalls for Handicrafts and products . Amphitheatre , Exhibition Centre , Food Court , Theme Park , 
Garden Amusement Park , Recreational Club , Community / Banqueting facilities , Amusement activities , 
Public Recreational Zone , Theme Garden हे वापर अपेक्षित असून ते अनुज्ञेय होण्याच्या दृष्टीने उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून 
वगळणे आवश्यक असल्याने उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून त्या ऐवजी ' पर्यटन विकास क्षेत्र ( Tourism Development Zone ) 
या वापराकरीता फेरबदलाबाबत प्रस्ताव हा व्यापक जनहिताचा व तातडीचा असल्याचे नमूद करुन , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( उक्त अधिनियम ) चे कलम ३७ ( १ कक ) अन्व्ये उक्त फेरबदलाबाबत कार्यवाही तसेच उक्त क्षेत्राकरीता MTDC ला विशेष 
नियोजन प्राधिकरण ' म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती शासनास केलेली आहे ( या पुढे “ उक्त प्रस्ताव " असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ कक ) ( क ) अन्वये उक्त विकास योजनेत उक्त प्रस्ताव करणे 
आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) ( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन , खाली जोडलेल्या अनुसूचित नमूद उक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आंत सहसंचालक , 
नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर जुने सचिवालय इमारत , पहिला मजला , सिव्हील लाईन्स , नागपूर या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . प्राप्त 
होणा - या सूचना / हरकतीवर सुनावणी देण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांची उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ ( १ ) अन्वये 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांनी खालील मुद्दयांबाबत संबंधितांचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून त्यांचा अहवाल शासनास उपरोक्त मुदत 
संपल्यानंतर ३० दिवसात सादर करावा . 


( १ ) शासनाचे दि . १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या हेरिटेज यादीमध्ये अनु . क्र . १ नुसार अंबाझरी गार्डन हे अंबाझरी तलावासह 
Garde - I मध्ये अंतर्भूत आहे . Heritage Garde -१ परिसरातील विकासाकरीता किंवा कोणत्याही हस्तक्षेपाकरीता UDCPR 
मधील अनुक्रमे तरतूद क्र . १४.५.३ व १४.५.८ “ ( C ) Scope for Change ” नुसार ' हेरिटेज संवर्धन समिती ' पूर्व सहमती / 
अभिप्राय घेण्याबाबत तरतूद आहे त्यानुषंगाने हेरिटेज संवर्धन समिती चे अभिप्राय घेण्यात यावेत . 


( २ ) 


( ३ ) 


नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच नागपूर सुधार प्रन्यासाने सादर केलेल्या अहवालानुसार ‘ अंबाझरी गार्डन ' हे प्रसिध्द सुनियोजीत गार्डन 
असून या गार्डनमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांची वर्दळ असल्याचे तसेच या गार्डनमध्ये व्यापक स्वरुपात व्यायामाचे साधन , लहान मुलांना 
खेळण्याकरिता सुनियोजीत खेळणी लावलेली असल्याचे तसेच लहान मुले व इतर या गार्डनचा मोठ्या प्रमाणात व्यायामकरिता , 
खेळण्याकरिता व मनोरंजनाकरिता वापर करित असल्याचे नमूद असून उक्त बाब विचारात घेता विद्यमान ' अंबाझरी गार्डन ' हे कायम 
सर्वांसाठी खुले राहील तसेच उक्त सुनियोजित गार्डन मध्ये कोणतेही मोठ्या स्वरुपाचे बदल , बांधकाम करता येणार नाही , ही बाब 
विचारात घेणेबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करता प्रस्तावावर नागपूर सुधार प्रन्यासचे अभिप्राय घेण्यात यावेत . 


मोजणी नकाशात फेरबदल प्रस्तावाअंतर्गत जागेचे नेमके स्थानमान दर्शविण्यात आलेले नाही . गुगल नकाशानुसार विद्यमान अंबाझरी 
गार्डन यामधून मेट्रो रेल्वे जात असल्याचे दिसून येते . यास्तव याबाबत जागेवरील परिस्थती व संबंधित विभागाकडून सदर बाबींच्या 
पडताळणी व खात्री करण्यात यावी . 


( ४ ) 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र राज्याकरीता लाग एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( UDCPR ) मधील उपविनियम क्र . ३.१.१२ नुसार 
नैसर्गिक तलाव ( Natural Lake ) चे सभोवताल विकासाकरीता संबंधित विकास योजनेच्या तरतुदी लागू असून अशा तरतुदी 
नसल्यास सिंचन विभागाचे निर्धारित केलेले अंतर विचारात घेणे अपेक्षित आहे . त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी . 


जागेचे वर्णन 
( २ ) 

मौजे अंबाझरी , ता . जि . नागपूर 
खसरा क . १ ( भाग ) , नगर 
भूमापन क . १ ( भाग ) 


अनुसूची 

उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 
( ३ ) 


विद्यमान अंबाझरी गार्डन व आरक्षण 
क्र . डब्ल्यु ८ “ अंबाझरी गार्डन 
विस्तार ” 


( १ ) आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 

( २ ) 

विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा , नगापूर . 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२ . 


उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


सदर सूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रस्तावित फेरबदल 
( ४ ) 

विद्यमान अंबाझरी गार्डन व आरक्षण क्र . डब्ल्यु -८ 
“ अंबाझरी गार्डन विस्तार " हे भूवापर / आरक्षण वगळून 
सदर क्षेत्र ‘ पर्यटन विकास विभाग ' ( Tourism Devel 
opment Zone ) म्हणनू दर्शविणे व सदर क्षेत्राच्या 
विकासनासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादीत 
यांची समुचित प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करणेबाबत . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400032 , Date 24th August , 2022 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966.– 

NOTICE 


३ 


देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी . 


No. TPS - 2422-1316 - C.R . 97-2022 UD - 9.– 

Whereas , the Government has sanctioned the Revised Development Plan of Nagpur Municipal 
Corporation ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) vide Urban Development Department 
Notification No. TPS - 2496-2643 - C.R . 300 ( A ) -97 - UD - 9 , dated 7th January 2000 under sub - section ( 1 ) 
of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVIl of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) which has come into force with effect from 1st March 2000 and Excluded Part 
of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide Government 
in Urban Development Department Notification No. TPS - 2400-1628 - C.R . 200-2000 - UD - 09 , dated 
10th September 2001 which has come into force with effect from 21st September 2001 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , the Nagpur Municipal Corporation is the Planning authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 


8 


And whereas , in the said Development Plan , land bearing khasra No. 1 ( Pt . ) , Khasra No. 2 ( Pt . ) of 
Mouje Ambazari , Taluka - District Nagpur ( hereinafter referred to as " the said lands " ) are affected by exisiting 
Ambazari Garden & Site No. W - 8 " Extention to Ambazari Garden " ( hereinafter referred to as " the said land 
Use " ) . The Appropriate Authority for the acquisition & development of land under the said reservation is 
Nagpur Improvement Trust ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority ” ) ; 


And whereas , out of the said land , land bearing Khasra No. 1/1/1 , C.T.S. No. 1 of Ambazari given for 
care and maintaince to Nagpur Municipal Corporation and measured as 42.42 Acre ( 171662.698 Sq . Mt. ) 
as per measurement Plan have been leased to Maharashtra Tourism Development Corporation for 
the period of 30 years vide Collector , Nagpur Order bearing Marathi No. अ . का . नझूल - म.प.वि.म.- कावि -४ ९१-२०१७ , 
dated 20 September 2017 subject to conditions mention in the said order , for the mentaince of the same . 
The possession of the said land has been handed over to Tourism Development Corporation 
on 31st January 2018 ; 


And whereas , for the Development and Operation Maintenance of Ambazari Garden in 
Nagpur on Design Build Finance Operate and Transfer ( DBFOT ) basis appointed M / s . Garuda 
Amusement Park ( Nagpur ) Pvt . Ltd. by Maharashtra Tourism Development Corporation on 
6th September 2019 and Concession Agreement in respect of the same have been executed vide 
document bearing No. 3138 , dated 22nd November 2019 ; 


And whereas , the said Appropriate Authority desirous of Tourism Activities such as Urban Haat shall 
Comprise of Shops / Stalls for Handicrafts and products . Amphitheatre , Exhibiton Centre , Food Court , theme 
Park , Garden Amusement Park , Recreational Club , Community / Banqueting facilities , Amusement 
activities , Public Recreational Zone , Theme Garden and it is necessary to delete the said land from the 
said use in order to enable the said proposed Tourism Activities and therefore requested the Government 
to issue notice under Section 37 ( 1AA ) ( A ) in respect of modification of the said land from the said use i . e . 
deleting the said land from the said use and include the same in the " Tourism Development Zone " 
considering the urgency & larger Public interest and further requested to appoint MTDC as the Special 
Planning Authority for the said proposal ( hereinafter referred to as " the modification proposal " ) ; 


And whereas , the State Government is of opinion that , in public interest , it is necessary to take 
recourse of Section 37 ( 1AA ) ( a ) of the said act to make modification in the sanction Dévelopment Plan 
regarding the said proposal ; 


Now , therefore , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act , the 
Government hereby publishes this Notice for inviting Suggestion / Objection from the general public 
in respect of the said Modification , as specified in the Schedule , within a period of one month from the 
date of publication of this notice in the Official Gazette . Any Suggestion / Objection in respect of the said 
Modification , should be forwarded to the Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur having 
his office at " Old Secretriate Building , 1st Floor , Civil Lines , Nagpur " who has been appointed as the Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १-७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

under Section 162 ( 1 ) of the said Act , to hear suggestions / objection and after obtaining the remarks from 
the concerned on the following points , submit report to the Government , within 30 days after the expiry of 
the above mentioned period . 


Sr. 

No. 

( 1 ) 


- 


1 


( 1 ) As per the Serial No. 1 of the published Heritage list dated 15th October 2003 , Ambazari Garden 
alongwith Ambazari lake is included in the Grade - I Heritage Building . As per the regulation 
No. 14.5.3 & 14.5.8 . ( c ) Scope for Change of the UDCPR - 2020 . the Herigate Conservation 
Committee is to be consulted priorly by the authority . Accordingly the remarks of the Heritage 
Conservation Committee are to be obtained . 


( 2 ) As the report of the Planning Authority i . e . Nagpur Improvement Trust , Ambazari Garden is well 
planned famous garden . There is always crowd of people . There are various equipments in the 
large number present for the exercise of seniors , playing and entertainment of little children . 
Hence this garden needs to always kept open for General Public and no major changes needs 
to be carried out in this planned garden . Hence considering the request , remarks of Nagpur 
Improvement Trust shall be taken . 


( 3 ) Exact location of the land under modification has not been shown on the Measurement Plan . 
Metro line is passing through Existing Ambazari Garden . Hence these things need to be verified 
and finalised considering the situation on the site . 


( 4 ) Distance from Natural lake needs to be followed as per regulation No. 3.1.12 of the UDCPR - 2020 
and in the absence of the provision in such plan the distance as may be specified by irrigation 
Department shall be followed . The necessary action shall be taken acordingly . 


Description of land 


( 2 ) 

Land bearing Khasra 
No. 1 ( Pt . ) , C. T. S. No. 1 ( Pt . ) 
of Mouje Ambazari , Tal . & 
Distt . Nagpur . 


ना . - एक - अ -२ ( १६७२ ) . 


SCHEDULE 

Proposal in the said 
Development Plan 


५ 


( 3 ) 

Existing Ambazari Garden 
& Site No. W - 8 " Extension 
to Ambazari Garden " . 


Proposed Modification 


( 4 ) 

Deletion of Existing Ambazari Garden use & 
reservation of Site No. W - 8 " Extension to 
Ambazari Garden " and include the same in 
" Tourism Development Zone " . The appropriate 
authority for development of the said area will 
be Maharashtra Tourism Development 
Corporation . 


This Notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices on 
all working days for the period of one month . 

( 1 ) The Commissioner , Nagpur Municipal Corporation , Nagpur . 

( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur . 

( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur . 

The Notice Shall also be available on the State Government website www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १-७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ७३ . 


क्रमांक चंशमनपा - नर - १४८५-२०२२ 

ज्याअर्थी , चंद्रपूर शहराची विकास योजना ( वाढीव क्षेत्र ) शासनाचे नगर विकास विभाग , मुंबई कडील ठराव क्र . टिपीएस -२२ ९४-१३१५ - सिआर 
२५३ - ९ ६ - युडी - ९ , दिनांक २ जून १ ९९ ७ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १ ९९ ७ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच शासनाचे 
नगर विकास विभागाकडील आदेश क्र . एमसीओ - २०२०- प्र . क्र . ७१ ( भाग -२ ) - नवि- १४ , दिनांक २८ एप्रिल २०२२ अन्वये चंद्रपूर महानगरपालिका येथे 
प्रशासक पदी आयुक्त , चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूरचे प्रशासकीय ठराव क्र . ३० , दिनांक २२ जुलै २०२२ अन्वये चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूरने 
विकास योजना आराखड्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजना चंद्रपूर मध्ये खाली दिलेल्या 
तपशीलाप्रमाणे फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव केला आहे . 


मौजा / सर्व्हे नं . 


आयुक्त , चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , यांजकडून 
अधिसूचना 


( १ ) 


मौजा वडगाव , 

सर्व्हे नं . ९ ० / १ 

मधील जागा 


चंद्रपूर : 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


क्षेत्रफळ 


( २ ) 
हे . आर 
१२ ९ 


अनुसूची 
विकास योजनेतील प्रस्ताव 


( ३ ) 

शॉपींग सेंटर पि . डब्ल्यु . डी . 
व मॅटरनिटी होम 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७४ . 


किरकोळ बदल केल्यानंतर 

होणारा प्रास्ताविक उपभोग 
( ४ ) 


उपरोक्त किरकोळ फेरबदल दाखविणारा नकाशा व त्या संबंधीची माहिती देणारा अहवाल चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या कार्यालयात 
कामकाजाचे वेळात अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


निवासी वापर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदरहू किरकोळ स्वरुपाच्या 
बदलासंबंधी ज्या कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याचे आत त्या आयुक्त , 
चंशमनपा , चंद्रपूर यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . अशा सूचना व हरकतींवर वैधानिक कार्यवाही पार पाडून सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनास गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यास सादर करण्यात येईल . 


राजेश मोहिते , 
आयुक्त , 

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूर . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF CHANDRAPUR 

NOTIFICATION 


No. MCCC - TP - 1485-2022. 

Whereas , the Development Plan of Chandrapur Town ( Extended Area ) is sanctioned by the Urban 
Development Department , Govt . of Maharashtra vide Resolution No. TPS - 2294-1315 - CR - 253-96 - UD - 9 , 
dated 2nd June 1997 which came into force from 15th August 1997. Also , the Commissioner , Chandrapur 
City Municipal Corporation , Chandrapur has been appointed as on the Administrative Post of Chandrapur 
Municipal Corporation by the Urban Development Department , Govt . of Maharashtra vide Order No. MCO 
2020 - C.R.71 ( Part - 2 ) - UD- 14 , dated 28 April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७ , २०२२ / भाद्रपद १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

And now , Municipal Corporation of the City of Chandrapur has proposed to make Minor Modification in 
the aforesaid Final Development Plan vide Government Resoulation No. 30 , dated 22 July 2022 under 
Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as follows ; 


Mouza / Survey 

No. 

( 1 ) 


Mouza 

Wadgaon 

Survey No. 90/1 , 

Land under above 


Area 


( 2 ) 

H. A. 

1 29 


Chandrapur : 

Dated the 12th August 2022 . 


SCHEDULE 


Present Development 
Plan use 
( 3 ) 


Shopping Centre , 

P. W. D. & Maternity 
Home 


Proposed use as 

per Modification 
( 4 ) 


Residential 


The plan and reports containing the description of the above modification can be seen in the office of 
the Municipal Council , Chandrapur during the office hour's . 


Now , in pursuance of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 it is hereby 
notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as mentioned 
above shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date of publi 
cation of this notification in the official Gazette . The objections or suggestion , if any received within the 
above mentioned period of one month will be considered for compliance of judicial procedure by the Com 
missioner , Municipal Corporation of City of Chandrapur while submitting the proposal of Modification to the 
Govt . for decision on merit basis . 


RAJESH MOHITE , 


Commissioner , 

Municipal Corporation of the 
City of Chandrapur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


